वार्षिक योजना सन २०१६-१७ 
पोलीसांच्या निवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी - ०४१६/प्र.क्र. ३१५ (१) / पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०१६. 
वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः क्र. अर्थसं-२०१६/ प्र.क्र. ८९/ अर्थ-३, दिनांक २०.४.२०१६ 
२) शासन निर्णय समक्रमांकः दिनांक ४ जून, २०१६. 


शासन निर्णय- 

पोलीस निवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रुपये ३२०.६३ 
कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक 
२०.४.२०१६ च्या परिपत्रकान्वये भांडवळी योजनेसाठी १०० % निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. 


आता सदंर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन रुपये २९५.६३ कोटी (अक्षरी रुपये 
दोनशो पंचाण्णव कोटी त्रेसष्ट लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. वितरीत करण्यात आलेली सदरहू रक्‍कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून काढून ती 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळास अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांना 
उपलब्ध करण्यात येणारी रक्‍कम खालीलप्रमाणे खर्च करावी :- 


(१) अपुर्ण असलेल्या कामांना प्रशासकीय / सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च 
करण्यात यावा. 


(२) सुरु असलेल्या निवासी बांधकामांच्या कामाचे नियोजन व प्रगती विचारात घेऊन निधी 
उपलब्ध करुन दयावा. 


(3) वरील १ व २ येथील कामांना निधी उपलब्ध केल्यानंतर उर्वरित शिल्लक निधी नव्याने सुरु 
करावयाच्या कामांना उपलब्ध करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी - ०४१६/प्र.क्र. 394 (9) / पोळ-७ 


५. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र.बी-१०, लेखाशिर्ष, ४०७०, इतर प्रशासकीय सेवांवरील भांडवली 
खर्च, (००) ८०० इतर खर्च (००) (०५) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे (४०७० 
०१५१) (योजनांतर्गत), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो चालु वित्तीय 
वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. पोलीस निवासी इमारतींचे बांधकाम लेखाशिर्ष, ४०७०, इतर प्रशासकीय सेवांवरील भांडवली 
खर्च, (००) ८०० इतर खर्च (००) (०५) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे (४०७० 
०१५१) (योजनांतर्गत), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाश्िर्षातून प्रत्येक वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून 
देण्यात येत असतो. सदरची योजना ही नवीन योजना नाही अथवा सदर योजनेच्या स्वरुपात व 
व्याप्तीमध्ये बदल होत नाही. या लेखाशिर्षाखाली पोलीस विभागाच्या बांधकामाकरिता उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीच्या संदर्भातील १ वर्षावरील जास्त कालावधीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच 
बांधकामासाठीचे अनुदान संक्षिप्त देयकावर काढले जात नाही. पोलीस बांधकामासाठी सन २०१५-१६ 
साठी मंजूर झालेल्या अनुदानातील अखर्चित निधी शिल्लक नाही. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 
दिनांक १३.०२.०८ आणि २०.४.२०१५ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व इातींची पूर्तता करण्याच्या अधीन 
राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


७. Bram निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७१४१२२३५८९०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Uttamrao 
Pokale 
Date: 2016.07.14 16:24:42 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माच्य व कल्याण महामंडळ 
मर्या, वरळी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी - ०४१६/प्र.क्र. 394 (9) / पोळ-७ 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


९ 


. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
. अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 


गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवड नस्ती (पोल-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


